RNINo . MAHBIL 2012147976 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १ ] 


बुधवार , जानेवारी २४, २०१८ / माघ ४, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ६ 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


पप्रत्र - ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ कावि -३८६/ २०१८ .--जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती 
ही त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील . वयाच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात येईल अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात 
राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे 
न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. -- 

( एक ) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये . तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

(तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये . 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील. 


( १ ) 


एच - ७५९ , भाग एक - असा. ( पु. वि . पु.) १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४ , २०१८ / माघ ४, शके १९३९ 
( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/ जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 

अनुसूची 


नाव 


पत्ता 


राजपत्रातील 

अ. क्र . 


क्र . 


१ 


२६ 


श्री . शिवाजी खाशाबा सावंत 


२ 


२७ 


श्री . प्रकाश मनोहर देवरुखकर 


रा . राम सोसायटी , ५/ ११७, फुलेनगर , आर. टी . ओ. शेजारी , 
येरवडा, पुणे . 
रा . कोहिनूर कॉर्नर , फ्लॅट नंबर १३, भाऊ पाटील रोड , 
कोटकर लेन , बोपोडी, पुणे . 

सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


पुणे , २२ जानेवारी २०१८ . 


पप्रत्र - ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम / कावि - ३८५/ २०१८.--जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केलेच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील.-- 

( एक) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये . तसेच परिशिष्ट "५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि, त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४ , २०१८ / माघ ४, शके १९३९ 
( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


अनुसूची 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


अ . 
क्र . 


क्र . १ पूर्वीच्या 
गॅजेट लगत 
यादीनुसार 
अ. क्र . 


८९६ 


श्री . अविनाश चंद्रकांत कांबळे 
निवेदीता दीलीप कच्छवा 


रा . सिद्धार्थनगर , हिमालय पतसंस्था , बावधान बु., पुणे. 
रा . चैतन्यश्री हौ . सोसा., ए -१, से. २४ , प्राधिकरण , निगडी, 


८९७ 


पुणे . 


३ 


८९८ 


श्री. नारायण भाऊसाहेब माने 


८९९ 


श्री . भिका किसन आहेर 


५ 


९०० 


श्री . सुहास जयवंत पाटील 


६ 


९०१ 


श्री . संरगधर विक्रम मसने 


९०२ 


श्री . रविंद्र हरिभाऊ पवार 


९०३ 
९०४ 
९०५ 


रा . कौस्तुभ अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर आरएम १९ , संभाजीनगर, 
चिंचवड , पुणे . 
घ. नं. आरएम ३९ , संत गजानन महाराज हौ . सोसा., 
संभाजीनगर , चिंचवड, पुणे . 
रा . रस्टन कॉलनी, रूम नंबर बी २/ ६, से . २७-ए, प्राधिकरण , 
निगडी, पुणे. 
रा . सम्राट हौ . सोसा., प्लॉट नंबर आरएम १९ , संभाजीनगर, 
चिंचवड , पुणे . 
रा . नर्मदा पार्क, बी/ ८ , से. नं. २६, स्वप्नपूर्ती, फेज २ जवळ , 
प्राधिकरण , निगडी, पुणे . 
रा . सुमेध बुद्धविहाराजवळ, गांधीनगर , पुणे . 
रा. लिंक रोड, प्रविण क्लासेसजवळ , रमाबाईनगर , पिंपरी, पुणे . 
रा. संतकृपा सदन , वाघेरे आळी, पिंपरीगाव , पुणे . 
रा. चंदन अपार्टमेंट , काटे पिंपळे रोड, पिंपरीगाव, पुणे . 
रा . लोंढे चाळ, भीमनगर , पिंपरीगाव , पुणे . 
रा. अवंती अपार्टमेंट, पॉवर हाउस रोड, पिंपरी, पुणे . 
रा . ए-१३२ , एचए कॉलनी, मुंबई-पुणे रोड , पिंपरी, पुणे . 
आचार्य अत्रे रंगमंदिरजवळ, ५२३/ २९८० , अक्षय सोसायटी , 
संत तुकारामनगर , पुणे . 
रा . के . ४२, म्हाडा , शिवनेरी हौ . सोसा. , स . नं . १५० ते 

____ मोरवाडी, पिंपरी, पुणे . 
काशिबा शिंदे वाडा, पिंपरीगाव, पुणे. 
६७/ ४, पंधीर मासुळकर कॉलनी , विठ्ठल - रुक्मिणी मंदिरजवळ , 
पिंपरी, पुणे . 
रा . राम चंदर बंधू निवास , भीमनगर , आंबेडकर भवनजवळ , 
पिंपरीगाव , पुणे . 


श्री . वामन रामभाऊ गजभार 
श्री . नवीन सुरेश थोरात 
श्री . ज्ञानेश्वर आप्पासाहेब वाघेरे 
श्री . चित्तरंजन हरिपंत जोशी 
श्री . प्रमोद किसन लोंढे 
श्री . सुभाष नथु वाणी 
अनुराधा भिमाशंकर गोरे 
लीना हेक्टर 


९०६ 


९०७ 
९०८ 
९०९ 


९१० 


१६ 


९११ 


श्री . महीदेव शामराव धवणे 


९१२ 
९१३ 


श्री. सुधीर पांडुरंग शिंदे 
श्री. विशाल काळुराम मासुळकर 


१९ 


९१४ 


श्री. काळु संचदर कांबळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४, २०१८ / माघ ४, शके १९३९ 

अनुसूची-- चालू 


श्री . संतोष उमाशंकर दुबे 


९१६ 


श्री . काकासाहेब विठ्ठल कोडक 


९१७ 


श्री . कमलेश कन्नन पिल्ले 


९१८ 


प्रिया रामचंद्र खैरे 
उमा सुधारक खुडे 


९१९ 


रा. जामा मस्जिदजवळ, रूम नंबर ४२० , खराळवाडी, पिंपरी , 
पुणे . 
रा . स. नं . १४८ , भाग्योदय कॉलनी, धावटेनगर, मांजरी -मुंढवा 
रोड , मांजरी बु ., पुणे . 
रा . संजय प्रोव्हिजन स्टोअर्समागे, १३२ , घोरपडी गाव, 
फिलिप्स चाळ , पुणे. 
रा. घोरपडी गाव , विकासनगर , पुणे . 
३७/ ४, एलआयसी कॉलनी, सिंधुनगर , ओम स्वीटशेजारी , 
से . २५, प्राधिकरण , निगडी , पुणे . 
ए - १०० , साईबाबानगर , चिंचवड स्टेशन रोड, चिंचवड, पुणे. 
स. नं . २७, क्रांतिवीरनगर , थेरगाव, पुणे . 
रा. श्रीकृष्ण कॉलनी, कोकणेनगर , काळेवाडी, पुणे . 
रा . घर नंबर १००८ , गणेश मंगल कार्यालयसमोर , विजयनगर , 
काळेवाडी, पुणे . 
स. नं. ७०७ /३, तुळजाभवानी कॉलनी, कोकणेनगर, काळेवाडी , 


९२० 


९२१ 


श्री . जनार्दन व्यंकटेश तलारे 
मनिषा संभाजी बारणे 
प्रियांका अभिजीत हिबारे 
मोनाली किरण सोनार 


९२२ 


९२३ 


९२४ 


श्री . अरूण शांताराम आंबे 


पुणे. 


३ 


९२५ 


९२६ 


९२७ 
९२८ 


तृप्ती विजय जगताप 
रमण मार्तंड चौधरी 
श्री . संजय विष्णू होले 
सौ . मिनाक्षी सुधारक मांडे 
सौ . सोनाली महेश खैरे 


२ 


९२९ 


९३० 


सौ . प्रियंका नितीन सोनवणे 
सुभाष नथु वाणी 


TOH 


LAT 


९३१ 


९३२ 


श्री . रविंद्र एकनाथ ठाकुर 


रा . ए-३२/ ३, लिंक रोड , चिंचवड, पुणे . 
रा. सोरतापवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा . स. नं. २०६, रोड नंबर ५, तुकाई दर्शन , फुरसुंगी, पुणे . 
रा. स . नं . ३५ / ६/ २, तुकाईनगर , काळेपडळ , हडपसर, पुणे. 
रा . प्लॉट नंबर २३, सावली, युनायटेड वेस्टर्न हौसिंग सोसायटी, 
कर्वेनगर, पुणे . 
रा . ४७१ / २६५४ , संत तुकारामनगर , पिंपरी, पुणे . 
रा. अवंती अपार्टमेंट, फ्लॅट नंबर ८, पॉवर हाऊस रो, अशोक 
थिएटरजवळ, पिंपरीगाव , पुणे . 
रा. घर नंबर ३५५, आळंदी- मरकळ रोड, सोळू, तालुका खेड, 
जिल्हा पुणे . 
रा. मरकळ, तालुका खेड , जिल्हा पुणे . 
रा . मु. पो. चिंबळी, तालुका खेड , जिल्हा पुणे. 
रा . मु . पो . चिंबळी , तालुका खेड , जिल्हा पुणे . 
रा. पणदरे , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. 
रा. करंजे पूल , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . 
रा . आगवणे गल्ली , कसबा, बारामती, तालुका बारामती, जिल्हा 
पुणे . 
रा. निंबुत , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 
रा . १२१६ , शिवाजीनगर , पुणे . 
रा . मळवली, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 


३ 


९३४ 


९३५ 


श्री . गणपत देवराम लोखंडे 
श्री. अंकुश ज्ञानेश्वर गवळी 
श्री. अमोल गोवर्धन शिंदे 
श्री . अजिय काशिनाथ जगताप 
श्री. सुरेश रानबा शेंडकर 
श्री . गणेश बाळकृष्ण पोमणे 


९३६ 


९३७ 
९३८ 


९३९ 
९४० 
९४१ 


श्री . सुहासुनी शिवाजीराव काकडे 
श्री. रामदास निवृत्ती मारणे 
श्री . संदिप लक्ष्मण तिकोणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४ , २०१८ / माघ ४, शके १९३९ 

अनुसूची-- चालू 


९४२ 


९४४ 
९४५ 
९४६ 


९४७ 


९४८ 


९४९ 


९५० 
९५१ 


श्री . संतोष पंढरीनाथ तिकोणे 
श्री . नंदु भाऊ विश्वासराव 
श्री . स्वप्निल शंकर गुंजाळ 
श्री . संदिप कांतालाल कडू 
श्री . प्रशांत पंढरीनाथ ढाकोळ 
श्री . विकास ज्ञानेश्वर गायकवाड 
श्री . संतोष दत्तात्रय म्हाळसकर 
श्री . दिपक नारायण भालेराव 
श्री . नितीन सावळेराम ओव्हाळ 
श्री . गिरीश नेमीचंद गुजराथी 
श्री . रमेश नारायण ढोरे 
श्री . पवनकुमार सुरेशकुमार भंडारी 
श्री . रविंद्र अशोक म्हाळसकर 
श्री . विजय ज्ञानेश्वर काकडे 
श्री . संतोष निवृत्ती म्हासळकर 
श्री . प्रमोद बाळासाहेब म्हासळकर 
श्री . रूपेश विष्णू दरेकर 
श्री . चंद्रकांत गोविंद आहिरे 


९५२ 


९५३ 


९५४ 


९५५ 


९५६ 


९५७ 


LAT 


९५८ 


Y 


९५९ 


रा . पाटण , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 
रा . औंढोली, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 
रा . सोमाटणे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
रा . बोरज, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
रा. सदापूर, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 
रा. चांदखेड , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
रा . वडगाव , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 
रा . वडगाव , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
रा. वडगाव , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
रा . वडगाव , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
रा. वडगाव , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
रा . वडगाव, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
रा . वडगाव, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
रा . वडगाव , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 
रा . वडगाव , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
रा . वडगाव , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
रा . आंबी , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
रा. शिलाटणे, प्रज्ञानगर , रा. कार्ला, तालुका मावळ, 
जिल्हा पुणे. 
रा . कामशेत , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 
रा. बऊर , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे. 
रा . करंजगाव , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
रा . खडकाळा, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे. 
रा . कोथुर्णे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
रा . कामशेत , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
रा . कामशेत , तालुका मावळ, जिल्हा पुणे . 
रा . कामशेत , तालुका मावळ , जिल्हा पुणे . 
रा . सुंदर शिल्प, तानाजी चौक 
रा . फ्लॅट नंबर ३, ३६ / १८ , जानकी निवास सोसायटी , पांडुरंग 
कॉलनी, एरंडवणे, कर्वेनगर, पुणे . 
रा . स. नं. ४१० , शरद हौसिंग सोसायटी, सेनापती बापट रोड, 
शिवाजीनगर , पुणे. 
रा . २८१/ ३० , गोखलेनगर , पुणे. 
रा . निघोजे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे . 
रा. निघोजे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे . 
रा . निघोजे, तालुका खेड, जिल्हा पुणे. 


९६० 


९६१ 


९६२ 


९६३ 


७ 


श्री . संतोष चंद्रकांत कदम 
श्री. समीन जयराम वायभट 
श्री . अनिल पोपट पोटफोडे 
श्री . सुरेश शांतीलाल परमार 
श्री . अतुल बाजीराव सोनवणे 
श्री . सचिन खंडू जाधव 
श्री . मिलींद लहू वंजारी 
श्री . गुलाब बाळू जाधव 
श्री . चेतन कांता भुजबळ 
श्री . सुमीत सतीश दिकोंडा 


९६७ 


९६८ 


९६९ 


७५ 


९७० 


सौ . मनोरमा महेश काळे 


९७१ 


९७२ 


सौ . कविता संतोष काळे 
श्री . भानुदास तुकाराम येळवंडे 
श्री . विनोद नंदकुमार येळवंडे 
श्री . रादुल दत्तात्रय फडके 


९७३ 
९७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जानेवारी २४, २०१८ / माघ ४, शके १९३९ 

अनुसूची-- चालू 


८१ 
८२ 


९७५ 
९७६ 
९७७ 


श्री . निलेश निवृत्ती पवार 
श्री . आनंद शिवाजी गायकवाड 
श्री . देविदास ज्ञानेश्वर मेदनकर 


रा . मु . पो . निघोज , तालुका खेड, जिल्हा पुणे . 
रा. कुरुळी, तालुका खेड , जिल्हा पुणे . 
रा . मोई , तालुका खेड , जिल्हा पुणे . 

सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २२ जानेवारी २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


